औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्ञती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.७५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ जून, २०१९ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३०२७ दि.०४/०६/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी 
सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, औरंगाबादयांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, औरंगाबादयांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात 
येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक q एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| | प्रजि.मा.-५ वाळूज § रामराई § ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) १०.०० प्रमुख 
जोगेश्वरी § इटावा § एकलहरा § मार्ग । 3.00 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
प्रजि.मा.-४३ रस्ता ६३ मार्ग-११७ 
इतर (०/०० ते ३/००) 
जिल्हा । ३.०० कि.मी. 
मार्ग- uu 
इतर | (0/00 ते ४/०० 
जिल्हा । ४.०० कि.मी. 
मार्ग-५३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


2. रा.मा.-२९ - माळी वडगांव - रायपूर - इतर । (०/०० ते ८/००) ११.०० प्रमुख 
पाचपिरवाडी ते रा.मा.-२६ रस्ता. जिल्हा । ८.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग मार्ग-११८ 
4& 
ग्रामीण | (0/00 ते 3/00) 
मार्ग ३.०० कि.मी. 
१६ 
इतर । (०/०० ते ८/२०० 
३. तुर्काबाद - राजूरा - येसगांव - जिल्हा । ८.२०० कि.मी. २४.०० । प्रमुख 
घोडेगांव -तांदूळवाडी रस्ता. मार्ग कि.मी. ।जिल्हा 
ष५ मार्ग-११ ९ 
ग्रामीण | (०/०० ते ११/००) 
मार्ग ।११.००कि.मी. 
६८ 
इतर । (0/00 ते ४/८०० 
जिल्हा । ४.८०० कि.मी. 
मार्ग 
६१ 
ग्रामीण २०.५०० । प्रमुख 
४. प्र.रा.मा.-५ ते दहेगांव - Cut -| मार्ग । (०/०० ते ४/५००) कि.मी. ।जिल्हा 
अंतापूर - गुरू धानोरा - भगतवाडी - | १०३ 8.400 कि.मी. मार्ग-१२० 
हर्सुळी - तळपिंपरी - मांडवा - शिवपूर | ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
रा.मा.-२१५ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग ।३.००कि.मी. 
१०२ 
इतर | (०/०० ते १३/०० 
जिल्हा । १३.०० कि.मी. 
मार्ग 
4S 
ग्रामीण | (0/00 ते &/00) qo.yoo | प्रमुख 
प. भेंडाळा - हनुमंतगांव - सोलेगांव - मार्ग ।६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कदीम BSR ते रा.मा.-२१५ रस्ता १२१ मार्ग-१२१ 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग ।३.००कि.मी. 
११९ 
ग्रामीण | (०/०० ते १/५००) 
मार्ग ।१.५००कि.मी. 
९२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


इतर (०/०० ते १०/५००) 
रा.मा. ६४ गंगापूर- बोलेगांव-शारीफपूर । जिल्हा | १०.५०० कि.मी. १५.५०० । प्रमुख 
ते सिरसगांव प्र.जि.मा. ३० ला मिळणारा मार्ग कि.मी. ।जिल्हा 
रस्ता. २६ मार्ग-१२२ 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग ।३.००कि.मी. 
९२ 
ग्रामीण | (०/०० ते २/००) 
मार्ग ।२.००कि.मी. 
२२ 
एकूण ९१.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९१.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०७५.५३० + ९१.५००) 
म्हणजेच ३२१६७.०३० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५१.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१५९३.८३० - ५१.५००) म्हणजेच १५४२.३३० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४८४२.३९० - ४०.००) म्हणजेच 
४८०२.३९० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१३१६१६१५९७१८ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou: 
rashant Works Department, postalcode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db 
shant Vinayakrao 


V | n a ya k fa (0 Pp a t | | eo 14537e, cn=Pra: 


Date: 2019.06.13 17:56:25 +05'30' 


=Public 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2oo9-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


शट ०-७ ७. 2 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


